वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) / जिल्हा 
माहिती अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक / 
जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) या संवर्गात 
तदर्थ पदोन्नतीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/३९३/प्र.क्र.५८/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मार्च, २०२३. 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. मावज-२०२१/३९२/प्र.क्र. ५८/३४-अ, 
दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२१. 
प्रस्तावना :- 


श्री. मंगेश बा. वरकड, श्रीमती शैलजा वाघ-दांदळे, श्री. राजेश का. येसनकर, श्री. दत्तात्रय 
सु.कोकरे, श्री. ब्रिजकिशोर छ. झंवर, श्री. प्रमोद सु. धोंगडे व श्री. गजानन कोठटुरवार, सहायक संचालक 
(माहिती) / माहिती अधिकारी, गट-ब यांना या विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) / जिल्हा माहिती अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक / जनसंपर्क 
अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. 

सदर तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने किंवा प्रतिनियुक्‍तीवरील उमेदवार परत येतील किंवा सरळसेवेने 
उमेदवार प्राप्त होतील यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी देण्यात आली असून, वरिष्ठ सहायक 
संचालक (माहिती) / जिल्हा माहिती अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक / जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) 
यांची वेतन श्रेणी एस- १८ : ४९१००-१५५८०० अशी आहे. 

श्री. मंगेश बा. वरकड, श्रीमती शैलजा वाघ-दांदळे, श्री. राजेश का. येसनकर, श्री. दत्तात्रय 
सु.कोकरे, श्री. ब्रिजकिशोर छ. झंवर, श्री. प्रमोद सु. धोंगडे व श्री. गजानन कोटुरवार, यांना देण्यात आलेल्या 
तदर्थ पदोन्नतीचा कालावधी दिनांक २७ ऑगस्ट, २०२२ (म.नं.) रोजी संपुष्टात आला असल्याने त्यांच्या तदर्थ 
पदोन्नतीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


श्री. Wet बा. वरकड, श्रीमती शहौलजा वाघ-दांदळे, श्री. woe का. येसनकर, श्री. दत्तात्रय 
सु.कोकरे, श्री. ब्रिजकिशोर छ. झंवर, श्री. प्रमोद सु. धोंगडे व श्री. गजानन कोटुरवार, यांना प्रशासकीय 
कारणास्तव दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२२ (म.पू) रोजी वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)/ जिल्हा माहिती 
अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक / जनसंपर्क अधिकारी, गट अ (कनिष्ठ) या पदावरुन सहायक संचालक 
(माहिती) / माहिती अधिकारी, गट ब पदावर पदावनत करण्यात येऊन त्यांना दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२२ 
रोजी एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देण्यात येऊन तहनंतर त्यांना दिनांक २९ ऑगस्ट, 2022 (म.पू.) ते दिनांक 
२८ जुले, २०२३ (म.नं) या अकरा महिन्याच्या कालावधी करीता सहायक संचालक (माहिती) / माहिती 
अधिकारी, गट ब या पदावरुन वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) / जिल्हा माहिती अधिकारी / वरिष्ठ 
उपसंपादक / जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) (वेतन श्रेणी एस- १८ : ४९१००-१५५८००) या पदावर 
तदर्थ पदोन्नतीस खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे मुदतवाढ येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/३९३/प्र.क्र.५८/३४-अ 


अ. | अधिकाऱ्याचे वरिष्ठ सहायक | तदर्थ पदोन्नती | तांत्रिक | वरिष्ठ सहायक संचालक 
क्र. नाव संचालक (माहिती) / संपुष्टात खंडाचा (माहिती) / जिल्हा 
जिल्हा माहिती आल्याचा दिनांक माहिती अधिकारी / 
अधिकारी / वरिष्ठ दिनांक वरिष्ठ उपसंपादक / 
उपसंपादक / जनसंपर्क अधिकारी, गट 
जनसंपर्क अधिकारी, अ(कनिष्ठ) या 
गट अ(कनिष्ठ) या पदावरील तदर्थ पदोन्नती 
पदावरील तदर्थ पुढे चालू ठेवण्याचा 
पदोन्नतीचा दिनांक कालावधी 
१ | २ 3 3 8 
षि श्री. FART २८ सप्टेबर, २०२१ | २७ ऑगस्ट, | २८ ऑगस्ट, | दि. २९ ऑगस्ट, २०२२ते 
वरकड २०२२ २०२२ । दि.२८ जुले, 2023 
२ | श्रीमती हौळजा । २८ सप्टेंबर, २०२१ | २७ ऑगस्ट, | २८ ऑगस्ट, | दि. २९ ऑगस्ट, 2022 9 
वाघ- दांदळे २०२२ २०२२ । दि.२८ जुले, 2023 
३ | श्री. राजेश का. | २८ सप्टेबर, २०२१ | २७ आगस्ट, । २८ आगस्ट, | दि. २९ ऑगस्ट, २०२२ते 
येसनकर २०२२ 2022 | FF. 2¢ Toh, 2023 
४ | श्री. दत्तात्रय २८ सप्टेंबर, २०२१ | २७ ऑगस्ट, | २८ ऑगस्ट, | दि. २९ ऑगस्ट, २०२२ते 
कोकरे २०२२ २०२२ । दि.२८ जुले, 2023 
५  श्री.ब्रिजकिशोर | २८ सप्टेबर, २०२१ | २७ ऑगस्ट, । २८ ऑगस्ट, | दि. २९ ऑगस्ट, २०२२ ते 
छ. झंवर २०२२ २०२२ । दि.२८ जुले, 2023 
६ श्री. प्रमोद सु. २८ सप्टेंबर, २०२१ | २७ ऑगस्ट, | २८ ऑगस्ट, | दि. २९ ऑगस्ट, २०२२ ते 
धोंगडे २०२२ २०२२ | दि.२८ जुले, २०२३ 
७ | श्री. गजानन २८ सप्टेबर, २०२१ | २७ ऑगस्ट, | २८ ऑगस्ट, | दि. २९ ऑगस्ट, २०२२ते 
कोटुरवार २०२२ २०२२ । दि.२८ जुले, २०२३ 
२. सदर अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) / जिल्हा माहिती अधिकारी / वरिष्ठ 


उपसंपादक / जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) या पदावरील तदर्थ पदोन्नतीस खाळीळ अटीच्या अधीन 
राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे.- 


१. नियमित पदोन्नती कोट्यातील तात्पुरती तसेच तदर्थ निवडसूची तयार करताना कोणतेही ज्येष्ठ 
अधिकारी अनवधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत. 


. मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सर्व रिक्‍त पदे 
दि. २५.५.२००४ च्या सेवा जेष्ठतेनुसार तदर्थ स्वरुपात करण्यात येत आहे. साप्रवि १६-ब च्या दि. 

७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच 
सदर शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून, सदर सहमती देण्यात येत आहे. 


पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क प्राप्त होणार नाही. 


. सदर तदर्थ पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/३९३/प्र.क्र.५८/३४-अ 


8. 


सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु 


टु. 


झालेली नाही. 
सदरची तदर्थ पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात 
आली आहे. 


. सदर तदर्थ पदोन्नती दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च 


न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका CF क्र.६८१९/२०२१ व इतर याचिकांवर मा . उच्च 
न्यायालयाने दि.२९.६.२०२१, दि.८.७.२०२१ व दि.२२.७.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अधिन 
राहून करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णयातील अ.क्र. ७ येथील अधिकाऱ्यांची जिल्हा माहिती अधिकारी पदावरील तदर्थ 
पदोन्नती दिव्यांग प्रवर्गातून करण्यात येत आहे. 


. सरळसेवा कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तसेच प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त झालेल्या पदावर देण्यात आलेली 


तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने किंवा सरळसेवेतील उमेदवार उपलब्ध होतील / प्रतिनियुक्‍्तीवरील 
उमेदवार परत येतील यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील. दरम्यानच्या काळात सरळसेवेतील 
उमेदवार उपलब्ध झाल्यास / प्रतिनियुक्‍्तीवरील उमेदवार परत आल्यास तदर्थ पदोन्नती झालेल्या 
कनिष्ठम SIRI पदावनत करण्यात येईल. सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून 
सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३२४१२५६३७९९०७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
D E E Pp A L | poate नयहलप 
PATHAK ol 


(दीपाली पाठक) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२. प्रधान सचिव (मा.व ज)), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, नागपूर, 
संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, औरंगाबाद, 
. सर्व उप संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 
qo, उप संचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नवी मुंबई, पालघर, सातारा, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, बुलढाणा, 
भंडारा, वर्धा, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, 
१३. आहरण व संवितरण अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. संबंधित अधिकारी (मा. व ज. मार्फत), 
१५. निवडनस्ती (का.३४-आओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


